अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक केंद्र (टी.सी.डी.) 
गारज, तालुका वैजापूर, जिल्हा 
औरंगाबाद येथील एकूण १३ मजूरांना 
सेवेत कायम करुन अनुषंगिक लाभ 
देणेबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 


कृषि व पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.३०/१३ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय-विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक- १८ फेब्रुवारी २०२० 


वाचा-१. आयुक्त(कृषि) कार्यालयाचे पत्र क्र. कृआ/१०१९/रि.पि./१९७४/१९९५/१९८७ 
/१९९५/श्री. ठुबे व इतर /प्र.क्र.२/आस्था-४/२०१९/९३९, दि.२०.८.२०१९ 
२. औद्योगिक न्यायालय औरंगाबाद युएलपी नं.१४७/८८ व १९२/८८ मधील 
दि.२९.७.१९९४ चा न्यायनिर्णय. 
३. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद रिट पिटीशन क्र. १९७४/९५ व 
१९८७/९५ मधील दि.१४.१.२०१६ चा न्यायनिर्णय 
प्रस्तावना- 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, वैजापूर यांचे अधिनस्थ अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक केंद्र (टी.सी.डी.) 
गारज, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील एकूण १३ मजूरांनी त्यांना नोकरीत कायम 
करुन वेतनश्रेणीसह सर्व फायदे मिळण्यासाठी मा. औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद येथे 
संघटनेच्या वतीने तक्रार (युएलपी) क्र. १४७/८८ व १९२/८८ दाखल केली. सदर प्रकरणात 
दि.२९.७.१९९४ रोजी न्यायनिर्णय होवून पुढीलप्रमाणे आदेश दिलेत. 


Both the complaints stand allowed it is declared that the Respondents 
have commited unfair labour practice under Item-6 of Shedule-I[V of M.R.T.U. 
& P.U.L.P. Act 1971 . The Respondents are directed to give permanency to the 
Complainants giving permanent appointments as per the directions contained in 
para. no. 12 of the judgement. 


२. उपरोक्त न्यायनिर्णयावर Regy aiftorhart क्र.०५/१९९५ दि. ९.३.१९९५ च्या आदेशान्वये 
नामंजूर करण्यात आले. त्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे 
शासनाच्या वतीने Re facia १९७४/१९९५ व रिट Mest १९८७/१९९५ दाखल केले. सदर 
रिट याचिकांमध्ये दि.१४.१.२०१६ रोजी एकत्रित न्यायनिर्णय होवून मा. औद्योगिक न्यायालय, 
औरंगाबाद यांचा दि.२९.७.१९९४ रोजीचा निर्णय कायम ठेवून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे 
आदेश दिलेत. सदर न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.३०/१३ अ 


झासन निर्णय- 


औद्योगिक न्यायाळय औरंगाबाद यांच्यासमोरील तक्रार (युएलपी) क्र.१४७/८८ व १९२/८८ 
मधील दि.२९.७.१९९४ चा आदेश व रिट पिटीशन क्र. १९७४/९५ व १९८७/९५ मध्ये 
दि.१४.१.२०१६रोजी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार खालील १३ मजूरांना त्यांच्या नावासमोर दिलेल्या दिनांकापासून ग्रेड-१ मजूर 


म्हणून शासन सेवेत कायम करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना त्या दिनांकापासून अनुषंगिक सर्व 
लाभ मंजूर करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. शासन सेवेत खालील १३ मजूरांना घेण्याबाबतची यादी-- 
अ. | कर्मचाऱ्याचे | रोजंदारी रोजंदारी | कालेलकर | Var न्याय निर्णया | ]ोरा 
क्र. | नांव मजूर म्हणून | मजूर करारा नुसार | Ved | नुसार देय 
कार्यरत म्हणून प्रथम श्रेणी | नुसार | रक्‍कम 
असल्याचा । कार्यरत ।मजूर पदी | पात्रते 
दिनांक असल्या ।नियुकक्‍्तीस चा 
चा पात्र दिनांक | दिनांक 
कालावधी 
a श्री. केडाव | ६.१.१९७४ | १९८५- | ०१.०१.१९९३ | ०१.०७. | १३,३४९ 
आनंदा ठुबे २००२ १९९४ 
२. | श्री.भास्कर | ४.७ १९७३ १९८५- | ०१.०१.१९९३ | 09.09. | २१,२०१ 
तानाजी २००२ १९९५ 
जाधव 
3 श्री. ४.७.१९७३ | १९८५- । ०१.०१.१९९३ | ०१.०७. | १,०६,५२० 
विश्वनाथ २००२ १९९९ 
दशरथ ga 
P| श्री. सूर्यभान | १.९.१९७४ । १९८५- | 09.09.9983 | 09.00. | १,०६,९०२ 
रंगनाथ २००२ १९९९ 
सरोवर 
५. । श्रीमती २९.३.१९७५ | १९८५- । ०१.०१.१९९४ | ०१.०७. | ८५,३५५ 
हौसाबाई २००२ १९९९ 
वामन 
सरोवर 
६ | श्रीमती १.७.१९७७ | १९८५- । ०0१.०१.१९९४ | ०१.०७. | २,१०,०४० 
मंडाबाई २००२ २००४ 
परझाराम 
लोखंडे 
हि श्रीमती ५.८.१९७४ । १९८५- | ०१.०१.१९९४ | २७.०७. | १,९२,९४७ 
सोनाबाई २००२ २००४ 
फकीरा तुपे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.३०/१३ अ 


८ | श्रीमती १.११.१९७३ | १९८५- । ०१.०१.१९९४ | 09.09. | २,३३,७४७ 
मालनबाई २००२ २००५ 
केशवराव 
ठ्बे 

९ | श्रीमती १४ .८. १९७३ | १९८५- | ०१.०१.१९९५ । 09.02. | २,१५,२५८ 
वच्छलाबाई २००२ २००५ 
भास्कर 
जाधव 

१ श्री. वामन | २८.१. १९७५ | १९८५- । ०१.०१.१९९६ | ०१.११. | २,२५,०२३  _! श्री.भास्कर तानाजी 
रंगनाथ २००२ २००५ जाधव,दि.३१.१०.२० 
सरोवर ०५ रोजी सेवानिवृत्त 

होत असून त्यांच्या 
रिक्‍त जागी घेण्यात 
यावे. 

! श्रीम. ८.३.१९७६ | १९८५- | ०१.०१.१९९६ | ०१.०४. | २,१८,४३४ _ श्री. विश्वनाथ द.ठुबे 
बबाबाई २००२ २००६ हे दि.३१.३.२००६ 
सूर्यभान रोजी सेवानिवृत्त 
सरोवर होतील, त्यांच्या 

जागी दि. १.४.२००६ 
पासून घेण्यात यावे. 

१२ श्रीम. २.६.१९७३ | १९८५- | ०१.०१.१९९८ | ०१.०९. | १,९९,२८१ | श्रीम.सोनाबाई तुपे 
सखुबाई २००२ २००६ या दि.३१.८.२००६ 
आसाराम रोजी सेवानिवृत्त 
घोडके होतील. 

दि.१.९.२००६ पासून 
त्यांच्या जागी घेण्यात 
यावे. 

१३ श्रीम. ३०.७. १९७३ | १९८५- | ०१.०१.१९९८ | १.१०. | १,७६,९९४ | श्री. वामन सरोवर हे 
सुमनबाई २००२ २००६ दि. ३०.९.२००६ 
विश्वनाथ रोजी सेवानिवृत्त 
ठ्बे होतील. त्यांच्या 

जागी 

दि.१.१०.२००६ 

पासून नियुक्‍ती 

देण्यात यावी. 
एकूण ।२०,०५,०५१ 


उपरोक्‍त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा ज्येष्ठता व रिक्‍त पदांचा विचार करुन मा. va 


न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दि.१४.१.२०१६रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
शासन सेवेत कायम करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र.३०/१३ अ 


३. न्यायालयीन प्रकरणांत वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ दि.१७ एप्रिळ, २०१५ भाग 

पहिला, उप विभाग-२ अनुक्रमांक २ नियम ७ नुसार भारीत आकस्मिक खर्चास मंजूरी देण्यासाठी 
त्या नियमामध्ये नमूद अटीच्या अधिन राहून प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान 
करण्यात ASH आहे. या अधिकाराचा वापर करुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सन २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून लेखाशिर्ष- मागणी क्र.डी-७, २७०२- 
लहान बांधकामे, १०४ आयाकट विकास, (००)(०१) अन्विक्षा नि -प्रयोग निर्देशान (२७०२ १९३३) 
प्रक्षेत्रअनिवार्य) (02 मजूरी) या लेखाशिर्षाखाली रु.२०,०५,०५१/- (अक्षरी रुपये वीस लाख, पाच 
हजार, एक्कावन्न फक्त) खर्च करण्यास व सदर रक्‍कम कोषागारातून आहरीत व संवितरीत 
करण्यासाठी कृषि अधिकारी, वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६/२०२०/व्यय-१, 
दि.२०.१.२०२० नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१८१६२४४५४००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 


Date: 2020.02.18 16:27:04 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त (कृषि) , कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२.कृषि सहसंचालक, (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, शिवाजीनगर, पुणे 
३.विभागीय सहसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

४.महाळेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई/नागपूर. 

६.जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, औरंगाबाद 

७.तालुका कृषि अधिकारी, वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद. 
८.कक्ष अधिकारी, २ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. निवडनस्ती 93 ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


